नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील 


योजनाबाहूय रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समावेश करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ ऑगस्ट, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.का-प्रआ/४४४४, दिनांक ०४/०६/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.का-प्रआ/६६०१, दिनांक ३१/०७/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर 
जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यामधील एकूण १४ योजनाबाह्य रस्त्यांचा लगतच्या ग्रामीण मार्गामध्ये व २ रस्ते 
नव्याने रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच 
याबाबत जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी मागणी केलेली आहे. 


सदर प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, नागपूर यांची मागणी विचारात घेता नागपूर जिल्ह्यातील कामठी 
तालुक्यामधील १४ योजनाबाह्य रस्त्यांचा लगतच्या ग्रामीण मार्गामध्ये व २ रस्ते नविन ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील ग्रामीण मार्गामध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावातील नमूद केलेली माहिती व जिल्हा परिषद, नागपूर यांची मागणी विचारात घेऊन, नागपूर 
जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यामध्ये खालील रस्त्यांचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील ग्रामीण 
मार्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अ. | रस्त्याचे अंतिम नामाभिधान | रस्त्या | रस्ते विकास योजना | लांबी | समावेश करावयाचा | लांबी 
क्र. चा २००१-२१ नुसार । (कि.मी) | योजनाबाह्य रस्ता 
क्रमांक । अस्तित्वातील रस्ता 
i . । मसाळा-खालसाबाजार- ग्रामीण | मसाळा-खसाळा २.०० खालसा बाजार | ४.०० 
हनुमान मंदिर-मोठी मज्जिद | मार्ग | रस्ता. हनुमान मंदिर रस्ता. 
ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-४० - | ३६ मोठी मज्जिद ते| २.०० 
खसाळा रस्ता. प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
(८.०० कि.मी.) ४० रस्ता 
२. ।'कवठा-खैरी २ व ३ मधील | ग्रामीण | कवठा-खैरी रस्ता. । ३.०० खैरी वार्ड क्र. २ व ३ | २.५० 
रस्ता. (4.400 कि.मी.) मार्ग मधील रस्ता. 
४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 


३. म्हसळा ते खैरी आरोग्य | ग्रामीण | म्हसळा ते खैरी | ४.०० खैरीआरोग्य २.५०० 
उपकेंद्रात वॉर्ड क्र. १ व 2) मार्ग | आरोग्य उपकेंद्राला उपकेंद्रात वॉर्ड क्र. १ 
जोडणारा रस्ता. ४७ । जोडणारामार्ग. व २ जोडणारा रस्ता. 

(६.५०० कि.मी.) 

४. | रनाळा- सईद नगर - | ग्रामीण | रनाळा- खैरी रस्ता. | 3.00 सईद WR - | 3.00 
बाळाजी नगर- खैरीवॉर्ड | मार्ग बाळाजी नगर - 
क्र.१- विनायक नगर वॉर्ड | ४८ रनाळा रस्ता. 
क्र. ३- खैरी रस्ता. (९.०० खैरी वार्ड क्र.१- | 3.00 
कि.मी.) विनायक नगर वॉर्ड 

क्र. ३- खैरी रस्ता 

५. | भिलगांव स्मशान घाट ते| ग्रामीण | भिलगांव स्मशान | २.५०० | आकाडावाणी-पुण्याई | १०.०० 
आकाडावाणी-पुण्याईनगर- मार्ग । घाट ते आकाठावाणी नगर-उजैफ 
उजैफ कन्स्ट्रकान कॉलनी- | ५० ।पर्यंतरस्ता. कन्स्ट्रकान कॉलनी- 
अग्रसेन  नगर-सप्तगिरी- अग्रनसेन नगर- 
तिवारी नगर ते प्रमुख जिल्हा सप्तगिरी-तिवारी 
मार्ग -४० ला जोडणारा नगर ते प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग -४०्ला 
(१२.५०० कि.मी.) जोडणारा रस्ता. 

६. | येरखेडा- राष्ट्रीय महामार्ग | ग्रामीण | येरखेडा जोड रस्ता. हि ,०० राष्ट्रीय महामार्ग | २.५०० 
क्र.७ ते आलम नगर-भरत | मार्ग क्र.७ ते आलम नगर- 
टाऊन जोड रस्ता. 4Q भरत टाऊन जोड 
(३.५०० कि.मी.) रस्ता. 

७. । येरखेडा-गोडपुरा- ग्रामीण | येरखेडा ते पाण्याच्या | १.४०० | गोंडपुरा-उपासे ३.०० 
उपासेनगर-तारा मंदिर ते| मार्ग | टाकीमागील रस्ता नगर-तारा मंदिर 
पाण्याच्या टाकीमागील | ५४ रस्ता. 
रस्ता ते सदाशिव नगर- पाण्याच्या ६.५०० 
रामकृष्ण सोसायटी-मंगळल टाकीमागील रस्ता ते 
सोसायटी ते राज्यमार्ग-३४१ सदाशिव  नगर- 
ला जोडणारा रस्ता. रामकृष्ण सोसायटी- 

(११.०० कि.मी.) मंगळ सोसायटी ते 
राज्यमार्ग- ३४१ ला 
जोडणारा रस्ता. 

८. | बिडगांव ते तरोडी (लहान)- | ग्रामीण | बिडगांव ते तरोडी | 3.00 तरोडी  (लहान)- | २.०० 
गंगानगर येथे जोडणारा | मार्ग | (लहान) रस्ता गंगानगर येथे 
रस्ता. (५.०० कि.मी.) १८४ जोडणारा रस्ता. 

९. | बिडगांव वार्ड क्र.४ व ५ मोठा | ग्रामीण | बिडगांव मोठा देऊळ | २.०० बिडगांव- वॉर्ड क्र.४ | ५.५०० 
देऊळ ते शिवार पयंत रस्ता. | मार्ग ते शिवार पयंत रस्ता व५ रस्ता. 

(१४.०० कि.मी.) १८६ मोठा देऊळ ते| ६.५०० 
शिवार पर्यंत रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 


| . | नागपूर भंडारा रस्त्यापासून । ग्रामीण । नागपूर भंडारा | ४.०० नागेश्वर नगर, | ९.०० 
पारडी नाका ते नागेश्वर मार्ग । रस्त्यापासून पारडी बिडगांव रस्ता वॉर्ड 
नगर, बिडगांव वॉर्ड क्र.२ व १९२ | नाका बिडगांव रस्ता P2 व ३ ला 
३ ला जोडणारा जोडणारा रस्ता 
रस्ता.(१३.०० कि.मी.) 

| १. | रनाळा येथे प्रोफेसर कॉलनी | ग्रामीण | रनाळा अंतर्गत रस्ता | ५.०० प्रोफसर कालनी, पी | ७.५०० 
पी अँन्ड टी कॉलनी जुनी मार्ग अन्ड टी कॉलनी 
वस्ती ओम त्रिमूर्ती नगर ला । २०५ जुनी वस्ती ओम 
जोडणारा अंतर्गत रस्ता. Aa नगर ला 
(१२.५०० कि.मी.) जोडणारा अंतर्गत 

रस्ता. 

१२. | भिलगांव येथील राष्ट्रीय ग्रामीण | भिलगांव अंतर्गत | ४.०० पाटील नगर, वांजरा | ६.५०० 
महामार्ग क्र. ७ ते शिवकृपा मार्ग | रस्ता मेन रोड, राधाकृष्ण 
नगर, पाटील नगर, वांजरा | २०६ नगर, पाटीलनगर, 
मेन रोड, राधाकृष्ण नगर, डी ग्रुप ते प्रमुख 
पाटीलनगर, डी ग्रुप ते प्रमुख जिल्हा मार्ग -४०ला 
जिल्हा मार्ग-४० ला जोडणारा रस्ता. 
जोडणारा रस्ता. 

(90.400 कि.मी.) 

१३. | रनाळा येथे प्रगती नगर ते । ग्रामीण | रनाळा ते भूषण नगर | ४.०० ।रनाळा येथे प्रगती | ६.५०० 
भूषण नगर बिबि कॉलनी मार्ग । बिबि कॉलनी नगर ते भूषण नगर 
कामगार नगर रस्ता. २०८ | कामगार नगर रस्ता रस्ता. 

(१०.५०० कि.मी.) 

१४. | रविदास नगर येरखेडा ग्रामीण । रविदास नगर | २.०० येरखेडा WAT नगर | ७.५०० 
गणेश नगर धापोडकर नगर | मार्ग । येरखेडा रस्ता धापोडकर WR 
मधून जाणारा रस्ता. २१० मधून जाणारा रस्ता. 

(९.५०० कि.मी.) 

१५. | भिलगांव येथे राष्ट्रीय । ग्रामीण | सदर रस्ता नविन ५.०० 
महामार्ग क्र-७ ते आयना | मार्ग ग्रामीण मार्ग म्हणून 
टाऊन, लेंडेनगर सुमन | २१९ | प्रस्तावित आहे. 
विहार ला जोडणारा अंतर्गत 
रस्ता. 

१६. | रनाळा येथे राज्यमार्ग | ग्रामीण | सदर रस्ता नविन ५.०० 
क्र.३४१ महावीर नगर, | मार्ग | ग्रामीण मार्ग म्हणून 
गायत्री नगर ते जैन मंदिर | २२० । प्रस्तावित आहे. 
पर्यंत रस्ता. 

एकूण लांबी १००.०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
७८५३.९४० कि.मी. लांबीत १००.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ७९५३.९४० कि. मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०८२३१४५७३०२८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


P fa ५ h a n t ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526 


V | n a ya k fa 0 P a t l | 143e81 4db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.08.23 15:15:54 +05'30° 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 

यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


